मंडारां जिल्हा कारागृह येथे कर्मचा-यांकरीता 
टाईप-१ ची आठ निवासस्थाने बांधण्यासाठी 
येणा-या खर्चाच्या अंदाजपत्रक व नकाशास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासनं 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीएलडी २००५/प्र.क्र,२३/पीआरएस-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, दिनांक :५६ मार्च, २००५. 


वाचा:- कारागृह महानिरीक्षणालयाचे पत्र क्र.बीएलडी/भंडारा/जि.का./शा.नि/ 
१०८४६/कक्ष-३, दि.२९.१२.२००४. 


शासन निर्णय :- भंडारा जिल्हा कारागृह येथे कर्मचा-यांकरीता टाईप-१ ची ८ 
निवासस्थाने बांधण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. या संदर्भात असे नमुद 
करण्याल येते की, भंडारा जिल्हा कारागृह येथे. कर्मचा-यांकरीता टाईप-१ ची आठ 
निवासस्थाने बांधण्याचे काम केंद्र पुरस्कृत कारागृह सुधारणा योजना (४५:२५) (योजनेतर) 
या पंचवार्षीक योजनेमध्ये समाविष्ट असून सन २००४-०५ च्या केंद्र शासनास पाठविलेल्या 
कामांच्या वार्षिक आराखडयात याचा समावेश केला आहे व त्यासाठीच्या खर्चासाठी 
विभागाने मागणी क्र.बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष "२०५६-तुरुंग, १०१ तुरुंग, केंद्र पुरस्कृत 
योजना (००) (०९) कारागृह सुधारणा योजना (२०५६ ०१८९) योजनेतर /दत्तमत" या 
लेखाशिर्षाखाली तरतूद केली आहे. त्या अनुषंगाने कारागृह महानिरीक्षणालयाने त्यांचे 
उक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये भंडांरा जिल्हा कारागृह येथे कर्मचा-यांकरीता टाईप-१ ची आठ 
निवासस्थाने बांधण्यासाठी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भंडारा व 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर यांनी स्वाक्षाकित केलेले 
रु.३६,००,०००/- इतक्या खर्चाचे अंदाजपत्रक व नकाशे प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर 
केले आहेत. 


2. सदर अंदाजपत्रकातील संगणकासाठी केलेली तरतूद वगळून व इमारतीचा 
नकाशा वास्तुशास्त्रज्ञ यांच्याकडून मंजूर करुन घेण्याच्या अटीवर प्रस्तुत बांधकामासाठी 
होणा-या खर्चाच्या मान्यतेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सहमती दर्शविली आहे. 


3. उपरोक्त वस्तुस्थितौ'- विचारात घेता तसेच कारागृह कर्मचा-यांच्या 
सोयीसुविधेत होणारी वाढ, कामाची निकड व यासाठी केंद्र शासनाचा प्राप्त होणारा निधी 
विहित मुदतीत खर्च करणे या बाबी लक्षात घेता भंडारा जिल्हा कारागृह येथे 
कर्मचा-यांकरीता टाईप-५ ची आठ निवासस्थाने बांधण्यासाठी सार्वजनिक बाधकाम 
विभागाने उपरोक्त परिच्छेद-२ मध्ये दिलेल्या सहमतीनुसार रु.३६,००,०००/- खर्चाच्या 


i 


अंदाजपत्रकातील संगणकासाठी केलेली तरतूद रु.५३,०१७/- वगळून येणारा खर्च 

रु.३५,४६,९८३/- (रुपये पस्तीस लाख सेहेचाळीस हजार नऊशे sete? फ़क्त) इतक्या 

खर्चास द अंदाजपत्रकास शासन या शासन निर्णयाद्वारे सदर इमारतीचा मांडणी नकाशा 

दास्तुशास्त्रज्ञ यांच्याकडून मंजूर करुन घेण्याच्या अटीवर प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 

सदर बांघकःमासाठी निधी दितरण करण्यापूर्वी इमारतींचा नकाशा संबंधीत वास्तुशास्त्रेक् 
यांच्याकंडून मंजूर करुन घेण्यात यावा. 


ध्‌. यासाठी डोणारा खर्च मागणी क्र.बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष "२०५६-तुरुंग, 
६०६-तुरुंग, केंद्र पुरस्कृत योजना (60) (०९) कारागूड सुधारणा योजना (२०५६-०१८९-९) 
योजनेतर/दत्तमत" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


&, हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सहमतीने ब वित्त 
ठिभागाच्या शसन निर्णय क्र.विअप्र १०००/प्र,क्र.४६/ २००५१/विनियम, दि.११ जुलै, २००१ 
अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला. उप विभाग पाचच्या 
परिशिष्ठामधील अनु.क्र.१ अन्वये प्रशासकीय fem प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार द नांवाने, 


bay 
(.आ. ग. परदेशी ) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन,गृह विभाग, 
प्रत, : 
कारायृह नहानिरीक्षक,नहाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (नुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कारागृह उपमहानिरीक्षक, पूर्व विभाग, नागपूर, 
अधिक्षक, भंडार! जिल्हा कारागृह, भंडारा, 
महालेखापाल-५ (लेखा द अनुज्ञेयता / लेख! परीक्ष) महाराष्ट्र राज्या मुंबई 
महालेखापाल-२ (लेख! द अनुज्ञेयता / लेख! परीक्ष! ,महाराष्ट्र WOU APR, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, den, 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक aera sees, APNE, 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भंडारा, 
अदर सचिव,नीयुडी-५,गृह विभाग,संत्रालय,मुंबइ-३२ 
उप सचिव, इमारती-२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवड नस्ती,पीसारएस-२,गृह विभाग,मत्रालय,मुंबई-३२ 
ण कः 


2 


